सन २०१६-१७ या वर्षासाठी सहकार क्षेत्रात 
उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्थांना पुरस्कार 
देऊन सन्मानित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीआर ०३१८/प्र.क्र.५/१८-स, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : 
१. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्र. सीसीआर-१४०८/प्र.क्र.४६२/२-स, 
दिनांक २० एप्रिळ, २०१२ 
२. शासन निर्णय सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग क्र.सीसीआर-१४०८/प्र.क्र.४६२/२-स, 
दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०१३ 
३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.सर्वसा/१५सआ/ सह.पुर.१६-१७/१४८/२०१८, दि.१ मार्च, २०१८ 
४. शासन निर्णय क्रमांक : सीसीआर ०३१८/प्र.क्र.५/१८-स, दिनांक ८ मार्च, २०१८ 
५. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.सर्वसा/१५सआ/ सह.पुर.१६-१७/निधी उपलब्ध/५६८/२०१८, दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील सहकार क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करीत असलेल्या सहकारी संस्थांना सहकार 
महर्षी, सहकार भूषण व सहकार निष्ठ याप्रमाणे पुरस्कार स्वरुपात रोख रक्कम, प्रशस्तीपत्र व स्मृती 
चिन्ह प्रदान करुन त्यांचा समारंभपुर्वक गौरव करण्याबाबत उपरोक्त वाचा क्र. १ येथील शासन 
निर्णयान्वये शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. वाचा क्र. २ मधील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, 
सहकार महर्षी, सहकार भूषण व सहकार निष्ठ या पुरस्कारासाठी रक्‍कम अनुक्रमे रु. १ लाख, रु. 
५१,०००/- व रु. २५,०००/- धनादेशाद्वारे प्रदान करण्यात येते. राज्यातील पुरस्कार पात्र सहकारी 
संस्थांची अंतिम निवड करण्यासाठी मा. मंत्री (सहकार) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात 
आलेल्या समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार सन २०१६-१७ या वर्षासाठी सहकारी संस्थांना पुरस्कार 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
सहकारी संस्थांच्या कार्यक्षेत्राप्रमाणे केलेल्या वर्गीकरणातील९ गटांपैकी गट क्र. ९ 
प्राथमिक दूध उत्पादक संस्था, कुक्कुट पालन संस्था, मत्स्य पालन संस्था व पशुसंवर्धन संस्था या 
गटातील सन २०१६-१७ या वर्षीचा सहकार भूषण पुरस्कार "कै. शंकरराव मोहिते पाटील सहकार 
भूषण पुरस्कार" या नावाने प्रदान करण्याबाबतचा निर्णय उपरोक्‍त वाचा क्र. ३ येथील शासन 
निर्णयान्वये शासनाने घेतलेला आहे. या गटातील पुरस्कार प्रदानही करण्यात आलेले आहेत. 


aes निर्णय क्रमांकः सीसीआर ०३१८/प्र.क्र.५/१८-स, 


सहकारी संस्थांच्या कार्यक्षेत्राप्रमाणे केलेल्या वर्गीकरणातील गट क्र.१० (राज्यस्तरीय 


पुरस्कार सहकार महर्षी पुरस्कार व अन्य १-८ या गटांतील पुरस्कार जाहीर करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासन आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. सन २०१६-१७ या वर्षातील कामगिरीसाठी सहकारी संस्थांना पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी 
पुरस्कारार्थी संस्थांची नावे निश्चित करण्याकरीता मा. मंत्री (सहकार) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दि. ०७/०३/२०१८ व दि. १८.४.२०१८रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकांमध्ये सदर 


पुरस्कारांकरेता खालील सहकारी संस्थांची निवड करण्यात आली असून त्यांना पुरस्कार प्रदान 


करुन सन्मानित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


महसूल 
अ.क्र. | पुरस्काराचे नाव | विभाग/ संस्थेचे नाव व पत्ता 
संस्था प्रकार 
राज्य स्तरीय | रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., 
शनि सहकार महर्षी पुरस्कार | रायगड-अलिबाग 
पुरस्कार -अलिबाग 
गट क्र. १ :- प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था 
पुणे अंकलखोप विविध कार्यकारी सह. सोसा. लि. 
3 अंकलखोप, जि.सांगली 
; सहकार भूषण चकणा. वया विविध कार्यकारी सेवा सह.संस्था मर्या., 
4 आसुद, ता.दापोली, जि.रत्नागिरी 
औरंगाबाद अंधारी विकास सेवा संस्था म. अंधारी, ता. सिल्लोड, 
औरंगाबाद ence 
जि. औरंगाबाद 
नां शेतकरी विकास सहकारी संस्था मर्या. पिंपळगांव, 
३ सहकार निष्ठ नाशिक 
ता.निफाड, जि. नाशिक 
गट क्र. २ - नागरी पतसंस्था, ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था व पगारदार नोकरांच्या पतसंस्था 
कोकण ।शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई 
पुणे शिवनेर नागरी सह. पतसंस्था मर्या. भोसरी, पुणे 
हिं सहकार भूषण नागपूर Sait साई नागरी सहकारी पतसंस्था म. नागपूर 
नागपूर श्री साई नागरी सहकारी पतसंस्था म., नागपूर 
म श्री महावीर नागरी सह. पतसंस्था मर्या., शहादा, 
नाशिक नंदुरबार 
ता.शहादा, जि. 
पत्रकार व नागरिक ग्रामीण बिगरशेती सह.पतसंस्था 
२ सहकार निष्ठ | अमरावती ।मर्या.शिरसगांव कसबा, ता. चांदुरबाजार, जि. 
अमरावती 
Poa औसा तालुका शिक्षक सहकारी पतसंस्था मर्या., 
औरंगाबाद औसा जि.लातूर 
औसा जि. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीआर ०३१८/प्र.क्र.५/१८-स, 


गट क्र.३ :- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक 


।__१ | सहकार भूषण | औरंगाबाद लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. लातूर 
गट क्र. ४ :- नागरी सहकारी बँका 
शच सहकार भुषण औरंगाबाद वैश्य नागरी सहकारी बॅंक म., परभणी 
कोल्हापूर | fe कोल्हापूर अर्बन को-ऑप.बॅक लि., कोल्हापूर 
a चिपळूण अर्बन को-ऑप.बॅक लि., चिपळूण, 
जि.रत्नागिरी 
व श्री स्वामी समर्थ सह. बॅक मर्या., निघोज, 
२ सहकार निष्ठ त त en 
नाशिक ता.पारनेर, जि. अहमदनगर 
नाशिक 
गट क्र. ५ - सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरणी, सहकारी दूध संघ 
साखर श्री.ज्ञानेश्वर सह. साखर कारखाना मर्या. भेडा बु. 
कारखाने ता.नेवासा जि. अहमदनगर 
_— सूतगिरणी चौडेश्वरी सह.सुतगिरणी मर्या., इचलकरंजी, 
. सहकार भूषण | सूतगिरणी हातकणंगले, जि.कोल्हापूर 
ता.हातकणंगले, जि.कोल 
qq [SORT बा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या., 
दूधसंघ इस्लामपूर सांगली 
, ता.वाळवा, जि. 
२ सहकार निष्ठ दूधसंघ ।पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या., पुणे 
गट क्र. ६ :- गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मुंबई श्री श्रध्दा माता को-ऑप.हौसिग सोसायटी, पवई, 
मुंबई मुंबई 
a सहकार भूषण tans 
मुंबई साई शिल्प को-ऑप.हौसिग सोसायटी, मुलूंड पूर्व, 
मुंबई मुंबई 
मुंबई 
या नवमिनल को-ऑप. हौ. सोसा. लि., डोंबिवली (पुवी, 
कोकण 
जि.ठाणे 
२ सहकार निष्ठ पुणे रविराज सह. गृहरचना संस्था मर्या., वारजे, पुणे. 
a डॉ.पंजाबराव देशमुख गृहनिर्माण सह. संस्था मर्या., 
अमरावती esas 
अमरावती 
गट क्र. ७ :- औद्योगिक संस्था, हातमाग व यंत्रमाग संस्था, उपसा सिंचन संस्था व इतर संस्था 
औद्योगिक सिध्दार्थ बिडी उत्पादक औद्योगिक सहकारी संस्था 
त सहकार भूषण संस्था ।म., पिंपळगांव, जि.भंडारा 
% पाणीपुरवठा के. अन्नपूर्णा पाणीपुरवठा संस्था मर्या., व्हनाळी, 
पाणीपुरवठा 


साके केनवडे, ता. कागल, जि. कोल्हापूर. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीआर ०३१८/प्र.क्र.५/१८-स, 


आम्ड फोर्सस एक्स ऑफिसर्स मल्टीसर्व्हीस को- 
२ सहकार निष्ठ इतर ऑप. सोसा. लि. ३६४, गोखले रोड, मॉडेल 
कॉलनी, पुणे-१६ 


गट क्र. ८ :- फळे भाजीपाला संस्था, खरेदी विक्री संघ, प्रक्रिया संस्था व ग्राहक संस्था 


चंदगड तालुका शोतकरी खरेदी-विक्री संघ लि., 


वि सहकार भूषण = a , ता.चंदगड, जि.कोल्हापूर — 
प्रक्रिया न सहकारी भातगिरणी संस्था म., न 
ता.सिंदेवाही, जि.चंद्रपूर 
२ सहकार निष्ठ | ग्राहक संस्था उमरखाडी कन्झ्युमर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी 


लि., डोंगरी, मुंबई-०९ 


२. गट क्रमांक-९ प्राथमिक दूध उत्पादक संस्था, कुक्कुटपालन संस्था, मत्स्यपालन संस्था व 
पशुसंवर्धन संस्था या गटातील निकाल शासन निर्णय सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग समक्रमांक 
दिनांक ८/३/२०१८ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे व पुरस्कार प्रदान करण्यात आले आहेत. 
३. पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींना याबाबत माहिती देऊन 
त्यांना पुरस्कार प्रदान समारंभासाठी उपस्थित राहण्यास कळविण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्‍त 
व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेवर सोपविण्यात येत आहे. 
४. पुरस्कारार्थींना वितरित करावयाच्या रक्कमा तसेच पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमाच्या 
आयोजनासाठी, सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था (अनिवार्य) (28240099) ५० -इतर 
खर्च या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या वर्षासाठी उपलब्ध तरतुदीमधून खर्च करण्यात यावा. 
uy, सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/""/७५/.॥8॥08959॥॥9.90९.॥ या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८१०१९१७३९००८६०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
R ames h S h an k arrao 1. क 
Shingte ert 
(रमेडा शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 
सहकार, पणन व FAI विभाग महाराष्ट्र शासन 


82bf95b556aSbaefdddce18574a78fa2d8d 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीआर ०३१८/प्र.क्र.५/१८-स, 


one SG & 


qo, 
a. विधान परिषद सदस्य / विधानसभा सदस्य (सवी 

.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

.अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (सहकार/वित्त/वस्त्रोद्योग/पणन/प.दु.म./उद्योग) 


-0 
= 
es 


२७. 


. मा 


मा 
मा 


न्न 


. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सवी 

. राज्यमंत्री (सहकार व पणन / पदुम / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सवी 


न्न 


न्न 


मा 
मा 


न्न 


न्न 


यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
.साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

.कृषी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. आयुक्त (पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
.संचालक, हातमाग, यंत्रमाग व वस््रनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
.विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (प्रशासन / लेखापरिक्षण) (सवी 
. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, (सर्व) 

. जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था (सवी 

.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

.सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 


उद्योग विभाग, प.दु.म. विभाग मंत्रालय, मुंबई 


. वेब को-ऑर्डीनेटर, स.प.व.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
.सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


कार्यासन - २-स/१८-स (निवड नस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


